सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, 
कोकण विभाग या कार्यालयातील सक्षम प्राधिकारी हे 
पद पुनर्जिवीत करणे व नागपूर विभागासाठी सक्षम 
प्राधिकारी या नवीन पदांची निर्मिती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक भानिका-२०१६/प्र.क्र.४५/भाग-१/गृनिधो-१ 
नविन प्रशासन भवन, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जानेवारी, २०१८. 
वाचा-झासन निर्णय क्रमांक.संकीर्ण.२००४/प्र.क्र.३१/प्रशा.३, दि.२३.०३.२००५. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र भाडे frau अधिनियम, १९९९ अंतर्गत येणा-या घरमालक व 
भाडेकरु यांच्यातील कोणत्याही वादावर न्यायनिर्णय देण्याकरिता अधिनियमाच्या कळम ४० 
च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण अधिनियम यांची राज्यात कोकण, पुणे, 
नाशिक व नागपूर अशी ४ कार्यालये निर्माण करण्यात आलेली आहेत. सदर कार्यालयांमधील 
कोकण विभागासाठीचे सक्षम प्राधिकारी, हे पद उपरोक्त झासन निर्णय 
क्रमांक.संकीर्ण.२००४/प्र.क्र.३१/प्रशा.३, दि.२३.०३.२००५ अन्वये रद्द करण्यात आले होते 
तसेच नागपूर विभागासाठी सक्षम प्राधिकारी हे पद निर्माण करण्यात आलेले नव्हते. 


२. उपरोक्त ४ कार्यालयात सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कार्यालयांच्या 
सक्षमीकरण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयामध्ये श्री. संजय जगताप विरुध्द महाराष्ट्र शासन 
रिट याचिका क्र. ५१८८/२०१४ दाखल करण्यात आलेली आहे. सदर प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालयाने भाडे नियंत्रण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कायद्यातील कलम 
५७ अंतर्गत नियम बनविणे, राज्यातील सर्व सक्षम प्राधिकरणांच्या पदांच्या नियमित नियुक्त्या 
होण्याकरीता नियम तयार करणे, किमान कर्मचारी वृंद व कार्यालयात मूलभूत व इतर 
सुविधा पुरविणे यासाठी शासन स्तरावर कार्यवाही होणे अपेक्षित असल्याचे आदेश पारीत 
करुन प्रत्येक सक्षम प्राधिका-यांच्या कार्यालयात नवीन पदांची निर्मिती करुन कर्मचारी वृंद 
उपलब्ध करुन देणेबाबत निदेश दिल्यानुसार कोकण विभागासाठी सक्षम प्राधिकारी हे पद 
पुनर्णजिवीत करणे व नागपूर विभागाकरीता सक्षम प्राधिकारी हे नवीन पद निर्माण करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः भानिका-२०१६/प्र.क्र.४५/भाग-१/गृनिधो-१ 


झासन निर्णय :- 


मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व सक्षम प्राधिकारी कार्यालयामध्ये सक्षम 
प्राधिकारी या पदांची नियमित नियुक्‍ती करण्याच्या आदेशाच्या अनुषंगाने कोकण 
विभागातील सक्षम प्राधिकारी हे पद पुनर्जिवीत करण्यास व नागपूर विभागाकरीता सक्षम 
प्राधिकारी हे नवीन पद निर्माण करण्यास मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च 
स्तरीय सचिव समितीने प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरून भाडे नियंत्रण 
कायदा न्यायालय, कोकण विभागातील सक्षम प्राधिकारी( वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड.पे. 
५४००) हे पद पुनर्जिवीत करण्यास व भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नागपूर विभागासाठी 
सक्षम प्राधिकारी ( वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड.पे. ५४००) हे नवीन पद निर्माण करण्यास व 
या दोन्ही पदांवर होणा-या खर्चास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदांचा वेतन व भत्यावरील खर्च हा “मागणी क्रमांक क्‍्यू-२, लेखा शिर्ष २०७०- 
इतर प्रशासनिक सेवा, Coo इतर खर्च (००) (00) (०२) मुंबई भाडे नियंत्रण अधिनियमाखालील 
सक्षम प्राधिका-यांच्या आस्थापनेचे कार्यालय (दत्तमत) (२०७० ०५१२)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अ.नौ.सं.क्र.६६/आ.पु.क., दिनांक २४ 
जानेवारी, २०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक 
२०१८०१२५१४१५५०१३०९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Ramchandra ee cranes ese nobus 


epartment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cf4fd1e4249e6612552db1552e149b0688899cac7ec 
han: hanaws 


Dhanawade noe ep aren 
(रा. GY. धनावडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई 
३) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (गृहनिर्माण), मंत्रालय, मुंबई 

) खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (गृहनिर्माण), मंत्रालय, मुंबई 

) खाजगी सचिव, मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भानिका-२०१६/प्र.क्र.४५/भाग-१/गृनिधो-१ 


६) खाजगी सचिव, मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई 

७) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

८) महालेखापाल १/ 2, (लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

९) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

१०)उपसचिव, मा. मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

११)सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, कोकण विभाग, गृहनिर्माण भवन, 
वांद्रे (पूर्व, मुंबई 

१२) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नागपूर विभाग, जिल्हाधिकारी 

कार्यालय, नागपूर 

93) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, पुणे विभाग, गृहनिर्माण भवन, 

आगरकर नगर, अलंकार सिनेमाजवळ, पुणे 

१४) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नाशिक विभाग, जुने महसूल 

आयुक्‍त कार्यालय, बॅरेक्स क्रमांक ९, नाशिक रोड, नाशिक 

१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७ सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 

मुंबई 

१८) उप कोषागार अधिकारी, वाशी, नवी मुंबई 

१९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

२०) कक्ष अधिकारी (१४-अ/१९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१) कक्ष अधिकारी (सेवा-९ / व्यय-३ / आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबइ 

22) निवडनस्ती (गृनिधो-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


